RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक १०१ ] 


मंगळवार , ऑगस्ट १, २०१७ / श्रावण १० , शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


. 


असाधारण क्रमांक २३५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६. 

क्रमांक संकीर्ण १० / ०४१७/ प्र.क्र . २४३/ ख . - महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९ ६६ (१९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम एकेचाळीस ) याचे 
कलम ३२८ चे पोट -कलम ( २) चा खंड ( सहा) आणि ( त्रेसष्ट ) व त्याबाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे महाराष्ट्र जमीन महसूल ( झाडे इत्यादींच्या बाबतीतील अधिकारांचेनियमन करण्याबाबत ) नियम , १९ ६७ यामध्ये आणखी सुधारणा 
करण्यासाठी पुढील नियम करीत असून , हे नियम उक्त संहितेच्या कलम ३२९ च्या पोट- कलम (१ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्व प्रसिद्ध 
करण्यात आलेले आहेत. 
१. या नियमांस महाराष्ट्र जमीन महसूल ( झाडे इत्यादीच्या बाबतीतील अधिकारांचेनियमन करण्याबाबत ), ( सुधारणा) नियम , २०१७ असे म्हणावे. 

महाराष्ट्र जमीन महसूल ( झाडे इत्यादीच्या बाबतीतील अधिकारांचेनियमन करण्याबाबत), नियम , १ ९ ६७ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“मुख्य नियम ” असा करण्यात आला आहे) मधील नियम २ मध्ये, 

( अ) उप नियम (१), मधील “जिल्हाधिकारी ” या शब्दाऐवजी “वृक्ष अधिकारी ” हे शब्द समाविष्ट करण्यात येईल ; 
( ब ) उप नियम ( २), मधील “जिल्हाधिकारी ” या शब्दाऐवजी “ वृक्ष अधिकारी ” हे शब्द समाविष्ट करण्यात येईल ; 
( क ) उप नियम ( ३), मधील “जिल्हाधिकारी ” या शब्दाऐवजी “वृक्ष अधिकारी ” हे शब्द समाविष्ट करण्यात येईल ; 

( ड ) स्पष्टीकरण २ नंतर खालील स्पष्टीकरण समाविष्ट करण्यात येईल : 
स्पष्टीकरण-३, -या नियमाच्या आणि नियम ३ च्या प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन ) अधिनियम , १९ ६४ मध्ये व्याख्या 
केल्याप्रमाणे “ वृक्ष अधिकारी ” याचा अर्थमहाराष्ट्र झाडेतोडण्याबाबत (विनियमन अधिनियम, १९ ६४ च्या नियम २ मधील उप नियम (फफ ) नुसार 
वनक्षेत्रपालाच्या दर्जाहून कमी दर्जाचा नसलेला वन अधिकारी, आणि वन अधिकारी याचा अर्थ भारतीय वन अधिनियम, १९ २७ ( सन १९ २७ चा १६ ) 
मध्ये व्याख्या केल्याप्रमाणे वन अधिकारी असा आहे . 

३ . प्रधान नियमाच्या नियम ३ मधील “ जिल्हाधिकारी ” या शब्दाऐवजी “ वृक्ष अधिकारी ” हे शब्द समाविष्ट करण्यात येईल. 


२ . 


•• 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

राजेंद्र क्षीरसागर , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब - २३५-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट १, २०१७ / श्रावण १० , 


शके १ ९ ३ ९ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 1st August 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA LAND REVENUE CODE , 1966 . 

No. MIS . 10 /0417 / C.R.243 /Kh . - In exercise of the powers conferred by clause ( vi) and (Lxiii) 
of sub -section ( 2 ) of section 328 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 , (Mah.XLI of 1966 ), 
and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra is hereby 
pleased to make the following rules further to amend the Maharashtra Land Revenue (Regula 
tion of Right to Trees etc. ) Rules, 1967, the same having been previously published as required by 
sub -section ( 1 ) of section 329 of the said Code, namely : 

1 . These rules may be called the Maharashtra Land Revenue (Regulation of Right to Trees 
etc.) (Amendment) Rules , 2017 . 

2. In the rule 2 of the Maharashtra Land Revenue (Regulation of Right to Trees etc.) Rules , 
1967 (hereinafter referred to as " the principal Rules"), — 

(a ) in sub -rule ( 1), for the word "Collector " the words " Tree Officer " shall be substituted ; 
(6 ) in sub - rule (2 ), for the word " Collector " the words " Tree Officer " shall be substituted ; 
(c ) in sub -rule (3 ), for the word " Collector" the words " Tree Officer " shall be substituted ; 
( d ) after Explanation 2 , the following Explanation shall be inserted , namely : 


" Explanation 3. – For the purpose of this rule and rule 3 , " Tree Officer " means a Forest 
Officer not below the rank of a Range Forest Officer as defined under clause (ff) of section 2 of 
the Maharashtra Felling of Trees (Regulation ) Act, 1964 (Mah.XXIV of 1964), and the forest 
officer means a Forest Officer as defined in the Indian Forests Act, 1927 ( 16 of 1927 ), in its appli 
cation to the State of Maharashtra ." . 

3. In rule 3 of the principal Rules , for the word " Collector" the words " Tree Officer " shall be 
substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


RAJENDRA KSHIRSAGAR , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


